सन 2020-29 या वर्षाकरिता कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभागासाठी महत्त्वाची फलनिष्पत्ती 
Qa (K.R.A,) निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
AR परिपत्रक क्र. केआरए २०११/प्र.क्र.२२/२०२०/व्यशि-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. २१ जुले, २०२०. 


शासन परिपत्रक:- 


सन २०२०-२१ करिता कौउडल्य विकास व उद्योजकता विभागाकरीता महत्त्वाची 


फलनिष्पत्ती a (K.RA) निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सन 
२०२०-२१ साठी खालील प्रमाणे महत्त्वाची फलनिष्पत्ती ast (K.R.A) निश्चित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र फलनिष्पत्ती क्षेत्र (के.आर.ए.) कार्यवाही करणारी कार्यालये 
(१) । विभागाच्या नावात बदल- विभागाच्या नावात "रोजगार" हा शब्द उप सचिव (प्रश्‍ा-१) 
समाविष्ट करणे 
(२) । राज्यामध्ये कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सह सचिव (अभियान-१) 
जलद करणे 
(३) | अन्य विभागातील कौडल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम कन्व्हर्जन्स च्या सह सचिव (अभियान-१) 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कौशल्य विकास विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
छत्राखाली आणणे म.रा.कौ.वि.सोसायटी 
(४ | महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना राज्यात अंमळात सह सचिव (व्यशि-३) 
आणणे संचालक, व्य.शि.व प्र.संचाळलनालय 
(4) | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे उन्नतीकरण योजनेसंदर्भात टाटा सह सचिव (व्यशि-३) 
टेक्नॉंलॉजी, विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क संस्था यांच्यासोबत | संचालक, व्य.शि.व प्र.संचाळनालय 
समन्वय व अंमलबजावणी करणे 
(६ | राज्यातील व ओव्हरसीज प्लेसमेंट एजन्सीज नोंदणी व नियमन सह सचिव (रोस्वरो-१), 
विधेयकास तयार करणे 
(अभियान-१) 
कौ.वि.व रो.आयुक्‍्तालय, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
म.रा.कौ.वि.सोसायटी 
(७ | महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण मंडळाची व्याप्ती वाढविणे, नाव सह सचिव (ARTs) 
बदलून "महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास परिक्षा मंडळ" असे | संचालक, व्य.शि.व प्र.संचालनालय 
करणे. तसेच मंडळाचे सक्षमीकरण करणे 
(८) । विभागात सुरु असलेल्या सर्व पोर्टलचे आय.टी.विभागाच्या सहसचिव (व्यशि-३) 


सहकार्याने Integration करणे 


संचालक, व्य.शि.व 
प्रससंचालनालय, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
म.रा.कौ.वि.सोसायटी, 
म.रा.नाविन्यता सोसायटी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः HART २०११/प्र.क्र.२२/२०२०/व्यशि-२ 


अ.क्र. फलनिष्पत्ती क्षेत्र (के.आर.ए.) कार्यवाही करणारी कार्यालये 
(९) | ऑनलाईन काउंन्सिलींग व ऑनलाईन जॉब फेअर सुरु करणे । आयुक्त, को.वि.व रो.आयुक्‍तालय 
(१०) | महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे रुपांतर करण्यासाठी सह सचिव (अभियान-१) 
कंपनी अधिनियमांतर्गत नोंदणी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
म.रा.नाविन्यता सोसायटी 


सदर shed केलेली कामगिरी विचारात घेऊन अधिकाऱ्यांचे वार्षिक 
कार्यमुल्यांकन करण्यात येणार आहे याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

सदर शासन परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२००७२११६१९४६९६०३ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vaishali 
Machhindranath 
Tambe 


Number 1567ddc1 6bdb791d43b3c5030 
dl cn=Vaishali Machhindranath 
be 


(वै.म.तांबे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

२. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई. 
संचाळक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,मुंबई. 

. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 

११. व्यवस्थापकीय संचालक अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई. 

१२. सह सचिव / उप सचिव/ अवर सचिव, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग. 

१३. सर्व कार्यासने, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग. 

१४. निवडनस्ती/व्यशि-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


